RNI No. MAHBIL/2009/31733 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-अ 


वर्ष ६, अंक ८२] बुधवार, डिसेंबर ३०, २०२०/पौष ९, शके १९४२ [पृष्ठे ६३, किंमत : रुपये १५.०० 








असाधारण क्रमांक ९२८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


वैद्यकीय शिक्षण व ओषधीद्रव्ये विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 
अधिसूचना 


भारताचे संविधान. 


क्रमांक सेप्रनि-०७१४/प्र.क्र.१५९/१४/वैसेवा४.---भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा बापर करून आणि या संदर्भात सध्या अस्तित्त्वात असलेले सर्व नियम, आदेश वा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकोय शिक्षण ब औओषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकोय शिक्षण आणि 
संशोधन संचालनालयांतर्गत बघिरीकरण तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) या पदावरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी याद्वारे पुढील नियम करीत 


आहेत :-- 
१. या नियमांना वैद्यकीय शिक्षण ब संशोधन बधिरीकरण तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) (सेवाप्रवेश) नियम, २०२० असे म्हणावे. 
२. या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर ,--- 


(क) “प्रमाणपत्र” * याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेले परावैद्यक तंत्रज्ञानातील प्रमाणपत्र (किमान 2 ay 
अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(ख) “'पदवी”' याचा अर्थ सांविधिक विद्यापिठाची पदबी किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य 
कोणतीही अहता ; 


(ग) ““"पदविका?”' याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंवा मंडळाने प्रदान केलेली परावैद्यक तंत्रज्ञानातील पदविका (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंवा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(घ) “संचालनालय” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय 
शिक्षण ब संशोधन संचालनालय असा आहे ; 


(a) ‘SSAA’? STAT अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 


भाग चार-अ--१२८---१ (१) 


भ्‌ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


३. संचालनालयातील बधघिरीकरण तंत्रज्ञ, या पदावरील नियुक्‍ती खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे करता येईल,- 

(एक) ज्या उमेदवारांचे बय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा जास्त नसेल : 

परंतु, मागासवगीय उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च बयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम असेल; 

(दोन) ज्यांनी परावेद्यक तंत्रज्ञान (बधिरीकरण) ही पदवी अथवा विज्ञान शाखेतील परावैद्यक तंत्रज्ञान (बधिरीकरण) ही पदवी 
धारण केली असेल ; किंवा 

ज्यांनी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंबा जीवशास्त्र या विषयांसह विज्ञान शाखेतील पदवी ; आणि बधिरीकरण या 


विषयातील पदविका किंबा प्रमाणपत्र धारण केले असेल: 


परंतु, शासनमान्य रुग्णालयांमध्ये बधिरीकरण तंत्रज्ञ, या पदावरील किमान एक वर्ष कालावधीचा अनुभव धारण करणाऱ्या 
उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


४. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी ब मराठी भाषा 
परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंबा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक राहील. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतची प्रमाणपत्रे सादर करेपर्यंत ती वार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार 


नाही. 


५. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, संगणक संचलन 
प्रमाणपत्र परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला महाराष्ट्र शासनाच्या 
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र विहित मुदतीत धारण करणे आवश्यक राहील. सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


६. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र) नियम,२००५ 
मधील तरतुदीनुसार ब त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांनुसार, नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील, अन्यथा सदर व्यक्‍ती नियुक्‍तीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


७. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही ठिकाणी बदलीस पात्र असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सौरभ विजय, 
शासनाचे सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ ३ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th December 2020 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 

No.SEPRANI-0714/C.R.159/VAISEVA 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating the recruitment to the post of Anaesthesia Technician, Group-C 


(Technical) in the Directorate of Medical Education and Research under the Medical Education 
and Drugs Department of the Government of Maharashtra, namely :— 


1. These rules may be called the Anaesthesia Technician, Group-C (Technical) in the 
Directorate of Medical Education and Research (Recruitment) Rules, 2020. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,— 


(a) “Certificate” means a certificate in Paramedical Technology (course of minimum 
one year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto; 


(b)“Degree” means a degree of a statutory university or any other qualification declared 
by the Government to be equivalent thereto; 


(c) "Diploma" means a diploma in Paramedical Technology (course of minimum one year 
duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification declared by the 
Government to be equivalent thereto; 


(d) "Directorate" means the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra; 


(e) "Government" means the Government of Maharashtra. 


3. Appointment to the post of Anaesthesia Technician, in the Directorate shall be made by 


nomination from amongst the persons, who,— 
(i) are not less than nineteen years of age and not more than thirty-eight years of age : 


Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of candidates 
belonging to Backward Class ; 


(ii) possess a degree of Bachelor of Paramedical Technology in Anaesthesia or Bachelor 
of Science in Paramedical Technology in Anaesthesia ; 


or 


भाग चार-अ--१२८---१अ 


3. महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पौष ९, शके १९४२ 


possess a degree of Bachelor of Science with Physics and Chemistry or Biology; anda 
diploma or certificate in Anaesthesia : 


Provided that, the preference shall be given to candidates having minimum one year 
experience as Anaesthesia Technician in Government recognised hospitals. 


4. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi Languages according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations. The person shall 
not be eligible for annual increment and for the promotion, until he passes those examinations 
and submit those said certificates. 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall possess a Certificate in 
Computer Operation, as prescribed by the Directorate of Information Technology, Government of 
Maharashtra from time to time, within stipulated time period unless he has already passed or 
has been exempted from passing such examination. The person shall not be eligible for annual 
increment and for the promotion, until he passes the said examination and submit the said 
certificate. 


6. A person appointed to the post, shall submit a Declaration of Small Family at the time 
of his appointment, as per the provision of the Maharashtra Civil Service (Declaration of small 
family) Rules, 2005 and directives thereof issued by the Government from time to time, otherwise 
the candidate is liable to be disqualified for the appointment. 


7. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be liable to be transferred 
anywhere in the State of Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SAURABH VIJAY, 
Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ षु 


वैद्यकीय शिक्षण व ओषधीद्रव्ये विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 
अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 


क्रमांक सेप्रनि-०७१४/प्र.क्र.१५९/१४/वैसेवा-४.---भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून आणि या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व नियम, आदेश वा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण आणि 
संशोधन संचालनालयांतर्गत “ शस्त्रक्रियागार तंत्रज्ञ ' गट-क (तांत्रिक) या पदाबरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी याद्वारे पुढील नियम 
करीत आहेत:-- 


१, या नियमांना वैद्यकीय शिक्षण ब संशोधन संचालनालयांतर्गत शस्त्रक्रियागार तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) (सेवाप्रवेश) नियम, २०२० 
असे म्हणावे. 


२. या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर ,--- 


(क) “प्रमाणपत्र ' याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेले परावैद्यक तंत्रज्ञानातील प्रमाणपत्र (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(ख) “'पदवी”' याचा अर्थ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य 
कोणतीही अर्हता ; 


(ग) “पदविका” याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेली परावैद्यक तंत्रज्ञानातील पदविका (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(a) “'संचालनालय?* याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकोय 
शिक्षण ब संशोधन संचालनालय असा आहे ; 


(च) “शासन? याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 


(छ) “'उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा/' याचा अर्थ महाराष्ट्र माध्यमिक ब उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम, 
१९६५ (१९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४१) अन्वये गठीत केलेल्या विभागीय मंडळाकडून घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक 
प्रमाणपत्र परीक्षा असा आहे आणि त्यामध्ये शासनाने त्यास समतुल्य म्हणून घोषित केलेली इतर कोणतीही परीक्षा याचा समावेश होतो. 


३. संचालनालयातील शस्त्रक्रियागार तंत्रज्ञ या पदावरील नियुक्‍ती एकतर,-- 
(क) खालील उमेदवारांमधून ज्येष्ठता अधीन पात्रता या निकषावर सुयोग्य व्यक्‍तीच्या पदोन्नतीने,- 


(एक) संचालनालयातील शस्त्रक्रियागार सहाय्यक हे पद किमान ७५ वर्षापेक्षा कमी नाही इतक्या कालावधीकरिता 
नियमितपणे धारण करणाऱ्या ; 


(दोन) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीबशास्त्र ब इंग्रजी विषयांसह उत्तीर्ण असणाऱ्या : 


परंतु, शस्त्रक्रियागार सहायक या पदावरील नियुक्तीच्या वेळी किंबा नियुक्‍तीनंतर तीन वर्षांच्या कालावधीत जे उमेदवार 
उपरोल्लेखित परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील अशा उमेदवारांच्या बाबतीत ते ज्या दिनांकास तीन वर्षांची सलग सेवा पूर्ण करतील 
तो दिनांक ज्येष्ठतेचा मानीब दिनांक असेल : 


परंतु, असे को, जे उमेदवार विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता तीन वर्षांच्या सेबा कालावधीनंतर धारण करतील अशा 
उमेदवारांच्या बाबतीत परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा दिनांक हा ज्येष्ठतेचा मानीब दिनांक असेल ; किंवा 


द महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


(ख) खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे--- 
(एक) ज्या उमेदवारांचे बय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा जास्त नसेल : 
परंतु, मागासवगीय उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च बयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम असेल; 


(दोन) ज्यांनी परावैद्यक तंत्रज्ञान (शस्त्रक्रियागार) ही पदवी अथवा विज्ञान शाखेतील परावैद्यक तंत्रज्ञान (शस्त्रक्रियागार) 
ही पदवी धारण केली असेल ; किंबा 


ज्यांनी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंबा जीवशास्त्र या विषयांसह विज्ञान शाखेतील पदवी ; आणि शस्त्रक्रियागार 
या विषयातील पदविका किंबा प्रमाणपत्र धारण केले असेल : 


परंतु, शासनमान्य रुग्णालयांमध्ये “ शस्त्रक्रियागार तंत्रज्ञ ' या पदावरील किमान एक वर्ष कालावधीचा अनुभव धारण 
करणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


४. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर पदोन्नती आणि नामनिर्देशनाने करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ५०:५० असे असेल. 


५. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी ब मराठी भाषा 
परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंबा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक राहील. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतची प्रमाणपत्रे सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार 


नाही. 


६. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, संगणक संचलन 
प्रमाणपत्र परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला महाराष्ट्र शासनाच्या 
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र विहित मुदतीत धारण करणे आवश्यक राहील. सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


७. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र) नियम, २००५ 
मधील तरतुदीनुसार ब त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांनुसार, नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील, अन्यथा सदर व्यक्‍ती नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


८. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही ठिकाणी बदलीस पात्र असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सौरभ विजय, 
शासनाचे सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ ७ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th December 2020 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 


No. SEPRANI-0714/C.R.159/VAISEVA-4.—In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating the recruitment to the post of Operation Theatre Technician, Group-C 
(Technical) in the Directorate of Medical Education and Research under the Medical Education 
and Drugs Department of the Government of Maharashtra, namely :— 


1. These rules may be called the Operation Theatre Technician, Group-C (Technical) in the 
Directorate of Medical Education and Research (Recruitment) Rules, 2020. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,— 


(a) “Certificate" means a certificate in Paramedical Technology (course of minimum 
one year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto; 


(b) “Degree” means a degree of a statutory university or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto; 


(७) "Diploma" means a diploma in Paramedical Technology (course of minimum one 
year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification declared 
by the Government to be equivalent thereto; 


(d) "Directorate" means the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra; 


(e) "Government" means the Government of Maharashtra; 


() “Higher Secondary Certificate Examination" means the Higher Secondary 
Certificate Examination conducted by a Divisional Board constituted under the Maharashtra 
Secondary and Higher Secondary Education Board Act, 1965 (Mah. XLI of 1965) and 
includes any other examination declared by the Government to be equivalent thereto. 


3. Appointment to the post of Operation Theatre Technician in the Directorate shall be 
made either,— 


(a) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from 


amongst persons,- 


(i) holding the post of Operation Theatre Assistant in the Directorate, having not 
less than five years of regular service on that post; 


c महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


(ii) have passed the Higher Secondary Certificate Examination with Physics, 
Chemistry, Biology and English : 


Provided that, in case of employees who have passed the aforesaid examination, at 
the time of joining the post of Operation Theatre Assistant or within three years after 
joining the said post, the date on which they have completed three years of continue 
service shall be deemed to be the date of seniority : 


Provided further that, if employee acquired the prescribed educational qualification 
after completing three years of service, the passing date shall be deemed to be the date 


of seniority; 
or 
(b) by nomination from amongst the persons, who,— 


(i) are not less than nineteen years of age and not more than thirty eight years of 
age: 


Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of 
candidates belonging to Backward Class ; 


(ii) possess a degree of Bachelor of Paramedical Technology in Operation Theatre or 
Bachelor of Science in Paramedical Technology in Operation Theatre; 


or 


possess a degree of Bachelor of Science with Physics, and Chemistry or Biology; 
and a diploma or certificate in Operation Theatre Technology : 


Provided that, the preference shall be given to candidates having minimum one 
year experience as Operation Theatre Technician in Government recognised hospitals. 


4. Appointment to the post mentioned in rule 3 shall be made by promotion and 
nomination in the ratio of 50:50 respectively. 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi Languages according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations. The person shall 
not be eligible for annual increment and for the promotion, until he passes those examinations 


and submit those said certificates. 


6. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall possess a Certificate in 
Computer Operation, as prescribed by the Directorate of Information Technology, Government of 
Maharashtra from time to time, within stipulated time period unless he has already passed or 
has been exempted from passing such examination. The person shall not be eligible for annual 
increment and for the promotion, until he passes the said examination and submit the said 
certificate. 


7. A person appointed to the post, shall submit a Declaration of Small Family at the time 
of his appointment, as per the provision of the Maharashtra Civil Service (Declaration of small 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ ह 


family) Rules, 2005 and directives thereof issued by the Government from time to time, otherwise 
the candidate is liable to be disqualified for the appointment. 


8. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be liable to be transferred 
anywhere in the State of Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SAURABH VIJAY, 
Secretary to Government. 


भाग चार-अ--१२८---२ 


Ro महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


वैद्यकीय शिक्षण व ओषधीद्रव्ये विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 
अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 


क्रमांक सेप्रनि. ०७१४/प्र.क्र.१५९/१४/वैसेबा ४.---भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून आणि या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व नियम, आदेश वा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण आणि 
संशोधन संचालनालयांतर्गत ऊतिरोगविज्ञान तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) या पदावरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी याद्वारे पुढील नियम 
करीत आहेत :-- 


१, या नियमांना कैद्यकोय शिक्षण ब संशोधन संचालनालयांतर्गत ऊतिरोगविज्ञान तंत्रज्ञ , गट-क (तांत्रिक) (सेवाप्रवेश) नियम, २०२० 
असे म्हणावे. 





२. या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर, 


(क) “ “प्रमाणपत्र, * याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेले परावैद्यक तंत्रज्ञानातील प्रमाणपत्र (किमान १ वर्ष 
अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(ख) “'पदवी”' याचा अर्थ सांविधिक विद्यापिठाची पदवी किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य 
कोणतीही अर्हता ; 


(ग) “पदविका” याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेली परावैद्यक तंत्रज्ञानातील पदविका (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(a) “'संचालनालय?* याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकोय 
शिक्षण ब संशोधन संचालनालय असा आहे ; 


(च) “शासन?” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 


(छ) “'उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा/' याचा अर्थ महाराष्ट्र माध्यमिक ब उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम, 
१९६५ (१९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४१) अन्वये गठित केलेल्या विभागीय मंडळाकडून घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक 
प्रमाणपत्र परीक्षा असा आहे आणि त्यामध्ये शासनाने त्यास समतुल्य म्हणून घोषित केलेली इतर कोणतीही परीक्षा याचा समावेश होतो. 


३. संचालनालयातील ऊतिरोगविज्ञान तंत्रज्ञ या पदावरील नियुक्‍ती एकतर,--- 
(क) खालील उमेदवारांमधून ज्येष्ठता अधिन पात्रता या निकषावर सुयोग्य व्यक्‍तीच्या पदोन्नतीने,-- 


(एक) संचालनालयातील प्रयोगशाळा सहायक हे पद किमान ५ वर्षापेक्षा कमी नाही इतक्या कालावधीकरिता नियमितपणे 
धारण करणाऱ्या ; 

(दोन) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र ब इंग्रजी विषयांसह उत्तीर्ण असणाऱ्या : 

परंतु , प्रयोगशाळा सहायक या पदावरील नियुक्तीच्या वेळी किंबा नियुक्‍तीनंतर तीन वर्षांच्या कालावधीत जे उमेदवार 


उपरोल्लेखित परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील अशा उमेदवारांच्या बाबतीत ते ज्या दिनांकास तीन वर्षांची सलग सेवा पूर्ण करतील 
तो दिनांक ज्येष्ठतेचा मानीब दिनांक असेल : 


परंतु, असे को, जे उमेदवार विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता तीन वर्षांच्या सेबा कालावधीनंतर धारण करतील अशा 
उमेदवारांच्या बाबतीत परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा दिनांक हा ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक असेल ; किंवा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ शश 


(ख) खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे,--- 
(एक) ज्या उमेदवारांचे बय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा जास्त नसेल : 
परंतु, मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम असेल ; 


(दोन) ज्यांनी परावैद्यक तंत्रज्ञान (ऊतिरोगविज्ञान) ही पदवी अथवा विज्ञान शाखेतील परावैद्यक तंत्रज्ञान (ऊतिरोगविज्ञान) 
ही पदवी धारण केली असेल ; किंबा 


ज्यांनी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंबा जीवशास्त्र या विषयांसह विज्ञान शाखेतील पदवी ; आणि ऊतिरोगविज्ञान 
या विषयातील पदविका किंबा प्रमाणपत्र धारण केले असेल : 


परंतु, शासनमान्य रुग्णालयांमध्ये *  ऊतिरोगविज्ञान तंत्रज्ञ ' या पदावरील किमान एक वर्ष कालावधीचा अनुभव धारण 
करणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


४. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर पदोन्नती आणि नामनिर्देशनाने करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ५०:५० असे असेल. 


५. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी ब मराठी 
भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक राहील. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतची प्रमाणपत्रे सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ ब पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार 


नाही. 


६. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, संगणक संचलन 
प्रमाणपत्र परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला महाराष्ट्र शासनाच्या 
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र विहित मुदतीत धारण करणे आवश्यक राहील. सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


७. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र) नियम,२००५ 
मधील तरतुदीनुसार ब त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांनुसार, नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील, अन्यथा सदर व्यक्‍ती नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


८. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही ठिकाणी बदलीस पात्र असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सौरभ विजय, 
शासनाचे सचिव. 


भाग चार-अ--१२८---२अ 


शज महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th December 2020 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 


No. SEPRANI. 0714/C.R.159/VAISEVA 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating the recruitment to the post of Histopathology Technician, Group-C 
(Technical) in the Directorate of Medical Education and Research under the Medical Education 
and Drugs Department of the Government of Maharashtra, namely : — 


1. These rules may be called the Histopathology Technician, Group-C (Technical) in the 
Directorate of Medical Education and Research (Recruitment) Rules, 2020. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,— 


(a) “Certificate" means a certificate in Paramedical Technology (course of minimum 
one year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto; 


(b) “Degree” means a degree of a statutory university or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto; 


(७) "Diploma" means a diploma in Paramedical Technology (course of minimum one 
year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification declared 
by the Government to be equivalent thereto; 


(d) "Directorate" means the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra; 


(e) "Government" means the Government of Maharashtra; 


() "Higher Secondary Certificate Examination" means the Higher Secondary 
Certificate Examination conducted by a Divisional Board constituted under the Maharashtra 
Secondary and Higher Secondary Education Board Act, 1965 (Mah. XLI of 1965) and 
includes any other examination declared by the Government to be equivalent thereto. 


3. Appointment to the post of Histopathology Technician in the Directorate shall be made 
either,— 


(a) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from 


amongst persons,— 


(i) holding the post of Laboratory Assistant in the Directorate, having not less than 
five years of regular service on that post : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पौष ९, शके १९४२ १३ 


Provided that, the person holding the post of Laboratory Assistant shall possess 
minimum one year of experience of working in Histopathology Laboratory of the 
Directorate ; 


(ii) have passed the Higher Secondary Certificate Examination with Physics, 
Chemistry, Biology and English : 


Provided that, in case of employees who have passed the aforesaid examination, at 
the time of joining the post of Laboratory Assistant or within three years after joining 
the said post, the date on which they have completed three years of continue service 
shall be deemed to be the date of seniority : 


Provided further that, if employee acquired the prescribed educational qualification 
after completing three years of service, the passing date shall be deemed to be the date 
of seniority; 


or 
(b) by nomination from amongst the persons, who,— 


(i) are not less than nineteen years of age and not more than thirty eight years of 
age: 


Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of 
candidates belonging to Backward Class ; 


(ii) possess a degree of Bachelor of Paramedical Technology in Histopathology or 
Bachelor of Science in Paramedical Technology in Histopathology; 


or 


possess a degree of Bachelor of Science with Physics, and Chemistry or Biology; 
and a diploma or certificate in Histopathology : 


Provided that, the preference shall be given to candidates having minimum one 
year experience as Histopathology Technician in Government recognised hospitals. 


4. Appointment to the post mentioned in rule 3 shall be made by promotion and 
nomination in the ratio of 50:50 respectively. 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi Languages according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations. The person shall 
not be eligible for annual increment and for the promotion, until he passes those examinations 


and submit those said certificates. 


6. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall possess a Certificate in 
Computer Operation, as prescribed by the Directorate of Information Technology, Government of 
Maharashtra from time to time, within stipulated time period unless he has already passed or 
has been exempted from passing such examination. The person shall not be eligible for annual 


शड महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


increment and for the promotion, until he passes the said examination and submit the said 
certificate. 


7. A person appointed to the post, shall submit a Declaration of Small Family at the time 
of his appointment, as per the provision of the Maharashtra Civil Service (Declaration of small 
family) Rules, 2005 and directives thereof issued by the Government from time to time, otherwise 
the candidate is liable to be disqualified for the appointment. 


8. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be liable to be transferred 
anywhere in the State of Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SAURABH VIJAY, 
Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ RG 


वैद्यकीय शिक्षण व ओषधीद्रव्ये विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 
अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 


क्रमांक सेप्रनि-०७१४/प्र.क्र.१५९/१४/वैसेवा४.---भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा बापर करून आणि या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व नियम, आदेश वबा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण आणि 
संशोधन संचालनालयांतर्गत क्ष-किरण तंत्रज्ञ किंबा किरणोत्सार तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) या पदावरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी 
याद्वारे पुटील नियम करीत आहेत:- 


१. या नियमांना वैद्यकीय शिक्षण ब संशोधन संचालनालयांतर्गतक्ष-किरण तंत्रज्ञ किंबा किरणोत्सार तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) 
(सेवाप्रवेश) नियम, २०२० असे म्हणावे. 


२. या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर,- 


(क) *“'“प्रमाणपत्र'* याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंवा मंडळाने प्रदान केलेले परावैद्यक तंत्रज्ञानातील प्रमाणपत्र (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंवा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(ख) “'पदवी”' याचा अर्थ सांविधिक विद्यापिठाची पदवी किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य 
कोणतीही अर्हता ; 


(ग) “पदविका” याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेली परावैद्यक तंत्रज्ञानातील पदविका (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(a) “'संचालनालय?* याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकोय 
शिक्षण ब संशोधन संचालनालय असा आहे ; 


(च) “शासन? याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 


(छ) 'उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा याचा अर्थ महाराष्ट्र माध्यमिक वब उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९६५ 
(१९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४१) अन्वये गठीत केलेल्या विभागीय मंडळाकडून घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र 
परीक्षा असा आहे आणि त्यामध्ये शासनाने त्यास समतुल्य म्हणून घोषित केलेली इतर कोणतीही परीक्षा याचा समावेश होतो. 


३. संचालनालयातील क्ष-किरण तंत्रज्ञ किंबा किरणोत्सार तंत्रज्ञ, या पदावरील नियुक्‍ती एकतर,- 





(क) खालील उमेदवारांमधून ज्येष्ठता अधिन पात्रता या निकषावर सुयोग्य व्यक्‍तीच्या पदोन्नतीने, 


(एक) संचालनालयातील क्ष-किरण सहायक किंवा अंधारखोली सहायक हे पद किमान ७५ वर्षापेक्षा कमी नाही इतक्या 
कालावधीकरिता नियमितपणे धारण करणाऱ्या ; 


(दोन) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र ब इंग्रजी विषयांसह उत्तीर्ण असणाऱ्या : 


परंतु, क्ष-किरण सहायक किंवा अंधारखोली सहायक या पदावरील नियुक्तीच्या वेळी किंबा नियुक्‍तीनंतर तीन वर्षांच्या 
कालावधीत जे उमेदवार उपरोल्लेखित परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील अशा उमेदवारांच्या बाबतीत ते ज्या दिनांकास तीन वर्षांची 
सलग सेवा पूर्ण करतील तो दिनांक ज्येष्ठतेचा मानीब दिनांक असेल : 


परंतु, असे को, जे उमेदवार विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता तीन वर्षांच्या सेबा कालावधीनंतर धारण करतील अशा 
उमेदवारांच्या बाबतीत परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा दिनांक हा ज्येष्ठतेचा मानीब दिनांक असेल ; किंवा 


(ख) खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे -- 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


(एक) ज्या उमेदवारांचे बय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा जास्त नसेल : 
परंतु, मागासवगीय उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम असेल ; 


(दोन) ज्यांनी परावैद्यक तंत्रज्ञान (किरणोत्सार) ही पदवी अथवा विज्ञान शाखेतील परावैद्यक तंत्रज्ञान (किरणोत्सार) ही 
पदवी धारण केली असेल; किंवा 


ज्यांनी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंबा जीवशास्त्र या विषयांसह विज्ञान शाखेतील पदवी ; आणि किरणोत्सार या 
विषयातील पदविका किंबा प्रमाणपत्र धारण केले असेल : 


परंतु, शासनमान्य रुग्णालयांमध्ये क्ष-किरण तंत्रज्ञ किंबा किरणोत्सार तंत्रज्ञ या पदावरील किमान एक वर्ष कालावधीचा 
अनुभव धारण करणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


४. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर पदोन्नती आणि नामनिर्देशनाने करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ५०:५० असे असेल. 


५. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी ब मराठी भाषा 
परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंबा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक राहील. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतची प्रमाणपत्रे सादर करेपर्यंत ती वार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार 


नाही. 


६. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, संगणक संचलन 
प्रमाणपत्र परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला महाराष्ट्र शासनाच्या 
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र विहित मुदतीत धारण करणे आवश्यक राहील. सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


७. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र) नियम,२००५ 
मधील तरतुदीनुसार ब त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांनुसार, नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील, अन्यथा सदर व्यक्‍ती नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


८. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही ठिकाणी बदलीस पात्र असेल.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सौरभ विजय, 
शासनाचे सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ R9 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th December 2020 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 


No.SEPRANI-0714/C.R.159/VAISEVA 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating the recruitment to the post of X-Ray Technician or Radiography 
Technician, Group-C (Technical) in the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra, namely :— 


1. These rules may be called the X-Ray Technician or Radiography Technician, Group- C 
(Technical) in the Directorate of Medical Education and Research (Recruitment) Rules, 2020. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,- 


(a) “Certificate" means a certificate in Paramedical Technology (course of minimum 
one year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto; 


(b) “Degree” means a degree of a statutory university or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto; 


(७) "Diploma" means a diploma in Paramedical Technology (course of minimum one 
year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification declared 
by the Government to be equivalent thereto; 


(d) "Directorate" means the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra; 


(e) "Government" means the Government of Maharashtra; 


() "Higher Secondary Certificate Examination" means the Higher Secondary 
Certificate Examination conducted by a Divisional Board constituted under the Maharashtra 
Secondary and Higher Secondary Education Board Act, 1965 (Mah. XLI of 1965) and 
includes any other examination declared by the Government to be equivalent thereto. 


3. Appointment to the post of X-Ray Technician or Radiography Technician in the 
Directorate shall be made either,- 


(a) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from 


amongst persons,- 


(i) holding the post of X-Ray Assistant or Dark room Assistant in the Directorate, 
having not less than five years of regular service on that post : 


भाग चार-अ--१२८---३ 


Rc महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


(ii) have passed the Higher Secondary Certificate Examination with Physics, 
Chemistry, Biology and English : 


Provided that, in case of employees who have passed the aforesaid examination, at 
the time of joining the post of X-Ray Assistant or Dark room Assistant within three 
years after joining the said post, the date on which they have completed three years of 
continue service shall be deemed to be the date of seniority : 


Provided further that, if employee acquired the prescribed educational qualification 
after completing three years of service, the passing date shall be deemed to be the date 


of seniority ; 
or 
(b) by nomination from amongst the persons, who,— 


(i) are not less than nineteen years of age and not more than thirty eight years of 


age: 


Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of 
candidates belonging to Backward Class ; 


(ii) possess a degree of Bachelor of Paramedical Technology in Radiography or 
Bachelor of Science in Paramedical Technology in Radiography; 


or 


possess a degree of Bachelor of Science with Physics, and Chemistry or Biology; 
and a diploma or certificate in Radiography : 


Provided that, the preference shall be given to candidates having minimum one 
year experience as X-Ray Technician in Government recognised hospitals. 


4. Appointment to the post mentioned in rule 3 shall be made by promotion and 
nomination in the ratio of 50:50 respectively. 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi Languages according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations. The person shall 
not be eligible for annual increment and for the promotion, until he passes those examinations 
and submit those said certificates. 


6. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall possess a Certificate in 
Computer Operation, as prescribed by the Directorate of Information Technology, Government of 
Maharashtra from time to time, within stipulated time period unless he has already passed or 
has been exempted from passing such examination. The person shall not be eligible for annual 
increment and for the promotion, until he passes the said examination and submit the said 
certificate. 


7. A person appointed to the post, shall submit a Declaration of Small Family at the time 
of his appointment, as per the provision of the Maharashtra Civil Service (Declaration of small 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ १९ 


family) Rules, 2005 and directives thereof issued by the Government from time to time, otherwise 
the candidate is liable to be disqualified for the appointment. 


8. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be liable to be transferred 
anywhere in the State of Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SAURABH VIJAY, 
Secretary to Government. 


भाग चार-अ--१२८---३अ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


वैद्यकीय शिक्षण व ओषधीद्रव्ये विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२० 
अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 


क्रमांक सेप्रनि-०७१४/प्र.क्र.१५९/१४/वैसेवा४.---भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून आणि या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व नियम, आदेश वा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण आणि 
संशोधन संचालनालयांतर्गत क्ष-किरण सहायक किंवा अंधारखोली सहायक, गट-क (तांत्रिक) या पदावरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन 
करण्यासाठी याद्वारे पुढील नियम करीत आहेत :--- 


१. या नियमांना वैद्यकीय शिक्षण ब संशोधन संचालनालयांतर्गत क्ष-किरण सहायक किंबा अंधारखोली सहायक, गट-क (तांत्रिक) 
(सेवाप्रवेश) नियम, २०२० असे म्हणावे. 


२. या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर ,-- 


(क) *“'“प्रमाणपत्र'* याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंवा मंडळाने प्रदान केलेले परावैद्यक तंत्रज्ञानातील प्रमाणपत्र (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंवा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(ख) “'पदवी”' याचा अर्थ सांविधिक विद्यापिठाची पदवी किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य 
कोणतीही अर्हता ; 


(ग) “पदविका” याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेली परावैद्यक तंत्रज्ञानातील पदविका (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(a) “'संचालनालय?* याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकोय 
शिक्षण ब संशोधन संचालनालय असा आहे ; 


(च) “शासन? याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 


(छ) “माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा'' याचा अर्थ महाराष्ट्र माध्यमिक ब उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम, 
१९६५ (१९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४१) अन्वये गठीत केलेल्या विभागीय मंडळाकडून घेण्यात येणारी माध्यमिक शालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा असा आहे आणि त्यामध्ये शासनाने त्यास समतुल्य म्हणून घोषित केलेली इतर कोणतीही परीक्षा याचा समावेश होतो. 


३. संचालनालयातील क्ष-किरण सहायक किंबा अंधारखोली सहायक, या पदावरील नियुक्‍ती एकतर,--- 
(क) खालील उमेदवारांमधून ज्येष्ठता अधीन पात्रता या निकषावर सुयोग्य व्यक्‍तीच्या पदोन्नतीने,- 


(एक) गट-ड मधील पद धारण करणाऱ्या आणि संचालनालयातील किरणोत्सार विभागात काम करण्याचा किमान 
तीन वर्षापेक्षा कमी नाही इतक्या कालावधीचा अनुभव धारण करणाऱ्या ; 


(दोन) माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा विज्ञान व इंग्रजी विषयांसह उत्तीर्ण असणाऱ्या : 


परंतु, गट-ड मधील पदावरील नियुक्तीच्या वेळी किंवा नियुक्‍तीनंतर तीन वर्षांच्या कालावधीत जे उमेदवार उपरोल्लेखित 
परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील अशा उमेदवारांच्या बाबतीत ते ज्या दिनांकास तीन वर्षांची सलग सेवा पूर्ण करतील तो दिनांक 
ज्येष्ठतेचा मानीब दिनांक असेल : 


परंतु, असे को, जे उमेदवार विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता तीन वर्षांच्या सेबा कालावधीनंतर धारण करतील अशा 
उमेदवारांच्या बाबतीत परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा दिनांक हा ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक असेल ; किंवा 


(ख) खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे-- 


(एक) ज्या उमेदवारांचे बय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा जास्त नसेल : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ २१ 


परंतु, मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम असेल ; 


(दोन) ज्यांनी परावैद्यक तंत्रज्ञान (किरणोत्सार) ही पदवी अथवा विज्ञान शाखेतील परावैद्यक तंत्रज्ञान (किरणोत्सार) ही 
पदवी धारण केली असेल ; किंवा 


ज्यांनी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंबा जीवशास्त्र या विषयांसह विज्ञान शाखेतील पदवी ; आणि किरणोत्सार या 
विषयातील पदविका किंबा प्रमाणपत्र धारण केले असेलः 


परंतु, शासनमान्य रुग्णालयांमध्ये क्ष-किरण सहायक किंबा अंधारखोली सहायक या पदावरील किमान एक वर्ष 
कालावधीचा अनुभव धारण करणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


४. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर पदोन्नती आणि नामनिर्देशनाने करावयाच्या नियुक्‍त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ५०:५० असे असेल. 


५. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी ब मराठी भाषा 
परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंबा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक राहील. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतची प्रमाणपत्रे सादर करेपर्यंत ती वार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार 


नाही. 


६. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, संगणक संचलन 
प्रमाणपत्र परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला महाराष्ट्र शासनाच्या 
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र विहित मुदतीत धारण करणे आवश्यक राहील. सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत ती वार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


७. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र) नियम,२००५ 
मधील तरतुदीनुसार ब त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांनुसार, नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील, अन्यथा सदर व्यक्‍ती नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


८. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही ठिकाणी बदलीस पात्र असेल. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


सौरभ विजय, 
शासनाचे सचिव. 


RR महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th December 2020. 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 


No. SEPRANI-0714/C.R.159/VAISEVA 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating the recruitment to the post of X-Ray Assistant or Dark Room Assistant, 
Group-C (Technical) in the Directorate of Medical Education and Research under the Medical 
Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra, namely:- 


1. These rules may be called the X-Ray Assistant or Dark Room Assistant, Group-C 
(Technical) in the Directorate of Medical Education and Research (Recruitment) Rules, 2020. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,— 


(a) “Certificate" means a certificate in Paramedical Technology (course of minimum 
one year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto ; 


(b) “Degree” means a degree of a statutory university or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto ; 


(७) "Diploma" means a diploma in Paramedical Technology (course of minimum one 
year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification declared 
by the Government to be equivalent thereto ; 


(d) "Directorate" means the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra ; 


(e) "Government" means the Government of Maharashtra ; 


() " Secondary School Certificate Examination" means the Secondary School 
Certificate Examination conducted by a Divisional Board constituted under the Maharashtra 
Secondary and Higher Secondary Education Board Act, 1965 (Mah. XLI of 1965) and 
includes any other examination declared by the Government to be equivalent thereto. 


3. Appointment to the post of X-Ray Assistant or Dark Room Assistant, in the Directorate 
shall be made either,— 


(a) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from 


amongst persons,— 


(i) holding the post in Group-D , having not less than three years of experience of 
working in the Radiology Department in the Directorate ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ २३ 


(ii) have passed the Secondary School Certificate Examination with Science and 
English : 


Provided that, in case of employees who have passed the aforesaid examination, at 
the time of joining the post in Group-D or within three years after joining the said post, 
the date on which they have completed three years of continue service shall be deemed 
to be the date of seniority : 


Provided further that, if employee acquired the prescribed educational qualification 
after completing three years of service, the passing date shall be deemed to be the date 


of seniority; 
or 
(b) by nomination from amongst the persons, who,- 


(i) are not less than nineteen years of age and not more than thirty eight years of 


age: 


Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of 
candidates belonging to Backward Class ; 


(ii) possess a degree of Bachelor of Paramedical Technology in Radiography or 
Bachelor of Science in Paramedical Technology in Radiography ; 


or 


possess a degree of Bachelor of Science with Physics, and Chemistry or Biology; 
and a diploma or certificate in Radiography : 


Provided that, the preference shall be given to candidates having minimum one 
year experience as X-Ray Assistant or Dark Room Assistant in Government recognised 
hospitals. 


4. Appointment to the post mentioned in rule 3 shall be made by promotion and 
nomination in the ratio of 50:50 respectively. 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi Languages according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations. The person shall 
not be eligible for annual increment and for the promotion, until he passes those examinations 
and submit those said certificates. 


6. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall possess a Certificate in 
Computer Operation, as prescribed by the Directorate of Information Technology, Government of 
Maharashtra from time to time, within stipulated time period unless he has already passed or 
has been exempted from passing such examination. The person shall not be eligible for annual 
increment and for the promotion, until he passes the said examination and submit the said 
certificate. 


Rv महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


7. A person appointed to the post, shall submit a Declaration of Small Family at the time 
of his appointment, as per the provision of the Maharashtra Civil Service (Declaration of small 
family) Rules, 2005 and directives thereof issued by the Government from time to time, otherwise 


the candidate is liable to be disqualified for the appointment. 


8. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be liable to be transferred 


anywhere in the State of Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SAURABH VIJAY, 
Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ शश 


वैद्यकीय शिक्षण व ओषधीद्रव्ये विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 
अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 


क्रमांक सेप्रनि-०७१४/प्र.क्र.१५९/१४/वैसेवा४.---भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा बापर करून आणि यासंदर्भात सध्या अस्तित्त्वात असलेले सर्व नियम, आदेश वा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण आणि 
संशोधन संचालनालयांतर्गत रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) या पदाबरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी याद्वारे पुढील नियम करीत 
आहेत :--- 


१.या नियमांना वैद्यकीय शिक्षण ब संशोधन संचालनालयांतर्गत रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) (सेवाप्रवेश) नियम, २०२० असे 
म्हणावे. 


२. या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर ,-- 


(क) *“'“प्रमाणपत्र'* याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंवा मंडळाने प्रदान केलेले परावैद्यक तंत्रज्ञानातील प्रमाणपत्र (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंवा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(ख) “'पदवी”' याचा अर्थ सांविधिक विद्यापिठाची पदवी किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य 
कोणतीही अर्हता ; 


(ग) “पदविका” याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेली परावैद्यक तंत्रज्ञानातील पदविका (किमान १ वर्ष 
अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(a) “'संचालनालय?* याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकोय 
शिक्षण ब संशोधन संचालनालय असा आहे ; 


(च) “शासन?” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 


(छ) “उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ' याचा अर्थ महाराष्ट्र माध्यमिक ब उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९६५ 
(१९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४१) अन्वये गठीत केलेल्या विभागीय मंडळाकडून घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र 
परीक्षा असा आहे आणि त्यामध्ये शासनाने त्यास समतुल्य म्हणून घोषित केलेली इतर कोणतीही परीक्षा याचा समावेश होतो. 


३. संचालनालयातील रक्तपेढी तंत्रज्ञ या पदावरील नियुक्‍ती एकतर,-- 
(क) खालील उमेदवारांमधून ज्येष्ठता अधिन पात्रता या निकषावर सुयोग्य व्यक्‍तीच्या पदोन्नतीने,- 


(एक) संचालनालयातील प्रयोगशाळा सहायक हे पद किमान ५ वर्षांपेक्षा कमी नाही इतक्या कालावधीकरिता नियमितपणे 
धारण करणाऱ्या ; 


(दोन) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र ब इंग्रजी विषयांसह उत्तीर्ण असणाऱ्या : 


परंतु , प्रयोगशाळा सहायक या पदावरील नियुक्तीच्या वेळी किंबा नियुक्‍तीनंतर तीन वर्षांच्या कालावधीत जे उमेदवार 
उपरोल्लेखित परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील अशा उमेदवारांच्या बाबतीत ते ज्या दिनांकास तीन वर्षांची सलग सेवा पूर्ण करतील 
तो दिनांक ज्येष्ठतेचा मानीब दिनांक असेल : 


परंतु, असे को, जे उमेदवार विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता तीन वर्षांच्या सेबा कालावधीनंतर धारण करतील अशा 
उमेदवारांच्या बाबतीत परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा दिनांक हा ज्येष्ठतेचा मानीब दिनांक असेल ; किंवा 


भाग चार-अ--१२८---४ 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


(ख) खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे--- 
(एक) ज्या उमेदवारांचे बय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा जास्त नसेल : 
परंतु, मागासवगीय उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च बयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम असेल; 


(दोन) ज्यांनी परावैद्यक तंत्रज्ञान (रक्‍त संक्रमण) ही पदबी अथवा विज्ञान शाखेतील परावेद्यक तंत्रज्ञान (रक्‍त संक्रमण) 
ही पदवी धारण केली असेल ; किंबा 


ज्यांनी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंबा जीवशास्त्र या विषयांसह विज्ञान शाखेतील पदवी ; आणि रक्‍त संक्रमण 
किंबा रक्‍तपेढी तंत्रज्ञान किंबा वैद्यकीय प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान या विषयातील पदविका किंबा प्रमाणपत्र धारण केले असेल: 


परंतु, शासनमान्य रुग्णालयांमध्ये रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ या पदावरील किमान एक वर्ष कालावधीचा अनुभव धारण करणाऱ्या 
उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


४. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर पदोन्नती आणि नामनिर्देशनाने करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ५०:५० असे असेल. 


५. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी ब मराठी भाषा 
परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंबा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक राहील. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतची प्रमाणपत्रे सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार 


नाही. 


६. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, याबाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, संगणक संचलन 
प्रमाणपत्र परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला महाराष्ट्र शासनाच्या 
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र विहित मुदतीत धारण करणे आवश्यक राहील. सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


७. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र) नियम, २००५ 
मधील तरतुदीनुसार ब त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांनुसार, नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील, अन्यथा सदर व्यक्‍ती नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


८. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही ठिकाणी बदलीस पात्र असेल. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


सौरभ विजय, 
शासनाचे सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ २७ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th December 2020 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 


No. SEPRANI-0714/C.R.159/VAISEVA 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating the recruitment to the post of Blood Bank Technician, Group-C 
(Technical) in the Directorate of Medical Education and Research under the Medical Education 
and Drugs Department of the Government of Maharashtra, namely :— 


1. These rules may be called the Blood Bank Technician, Group- C (Technical) in the 
Directorate of Medical Education and Research (Recruitment) Rules, 2020. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,— 


(a) “Certificate" means a certificate in Paramedical Technology (course of minimum 
one year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto; 


(b) “Degree” means a degree of a statutory university or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto; 


(७) "Diploma" means a diploma in Paramedical Technology (course of minimum one 
year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification declared 
by the Government to be equivalent thereto; 


(d) "Directorate" means the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra; 


(e) "Government" means the Government of Maharashtra; 


() "Higher Secondary Certificate Examination" means the Higher Secondary 
Certificate Examination conducted by a Divisional Board constituted under the Maharashtra 
Secondary and Higher Secondary Education Board Act, 1965 (Mah. XLI of 1965) and 
includes any other examination declared by the Government to be equivalent thereto. 


3. Appointment to the post of Blood Bank Technician in the Directorate shall be made 
either,— 


(a) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from 


amongst persons,— 


(i) holding the post of Laboratory Assistant in the Directorate, having not less than 
five years of regular service on that post : 


भाग चार-अ--१२८---४अ 


RC महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


Provided that, the person holding the post of Laboratory Assistant shall possess 
minimum one year of experience of working in Blood Bank of the Directorate ; 


(ii) have passed the Higher Secondary Certificate Examination with Physics, 
Chemistry, Biology and English : 


Provided that, in case of employees who have passed the aforesaid examination, at 
the time of joining the post of Laboratory Assistant or within three years after joining 
the said post, the date on which they have completed three years of continue service 
shall be deemed to be the date of seniority : 


Provided further that, if employee acquired the prescribed educational 
qualification after completing three years of service, the passing date shall be deemed to 
be the date of seniority; 


or 
(b) by nomination from amongst the persons, who,— 


(@) are not less than nineteen years of age and not more than thirty-eight years of 
age: 


Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of 
candidates belonging to Backward Class ; 


(ii) possess a degree of Bachelor of Paramedical Technology in Blood Transfusion or 
Bachelor of Science in Paramedical Technology in Blood Transfusion; 


or 


possess a degree of Bachelor of Science with Physics, and Chemistry or Biology ; 
and a diploma or certificate in Blood Transfusion or Blood Bank Technology or Medical 
Laboratory Technology : 


Provided that, the preference shall be given to candidates having minimum one 
year experience as Blood Bank Technician in Government recognised hospitals. 


4. Appointment to the post mentioned in rule 3 shall be made by promotion and 
nomination in the ratio of 50:50 respectively. 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi Languages according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations. The person shall 
not be eligible for annual increment and for the promotion, until he passes those examinations 
and submit those said certificates. 


6. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall possess a Certificate in 
Computer Operation, as prescribed by the Directorate of Information Technology, Government of 
Maharashtra from time to time, within stipulated time period unless he has already passed or 


has been exempted from passing such examination. The person shall not be eligible for annual 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ ज्र 


increment and for the promotion, until he passes the said examination and submit the said 
certificate. 


7. A person appointed to the post, shall submit a Declaration of Small Family at the time 
of his appointment, as per the provision of the Maharashtra Civil Service (Declaration of small 
family) Rules, 2005 and directives thereof issued by the Government from time to time, otherwise 
the candidate is liable to be disqualified for the appointment. 


8. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be liable to be transferred 
anywhere in the State of Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SAURABH VIJAY, 
Secretary to Government. 


२३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


वैद्यकीय शिक्षण व ओषधीद्रव्ये विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 
अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 


क्रमांक सेप्रनि. ०७१४/प्र.क्र.१५९/१४/वैसेवा-४.---भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून आणि या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व नियम, आदेश वा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण आणि 
संशोधन संचालनालयांतर्गत इलेक्ट्रोकाडिओग्राफो (ईसीजी) तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) या पदाबरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी याद्वारे 
पुढील नियम करीत आहेत:- 


१. या नियमांना वैद्यकोय शिक्षण ब संशोधन संचालनालयांतर्गत इलेक्ट्रोकाडिओग्राफो (ईसीजी) तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) (सेवाप्रवेश) 
नियम, २०२० असे म्हणावे. 





२. या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर, 


(क) *“'“प्रमाणपत्र'* याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंवा मंडळाने प्रदान केलेले परावैद्यक तंत्रज्ञानातील प्रमाणपत्र (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंवा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(ख) “'पदवी”' याचा अर्थ सांविधिक विद्यापिठाची पदवी किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य 
कोणतीही अर्हता ; 


(ग) “पदविका” याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेली परावैद्यक तंत्रज्ञानातील पदविका (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(a) “'संचालनालय?* याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकोय 
शिक्षण ब संशोधन संचालनालय असा आहे ; 


(च) “शासन? याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 


३. संचालनालयातील इलेक्ट्रोकाडिओग्राफी (ईसीजी) तंत्रज्ञ, या पदावरील नियुक्ती खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्रारे करता 





येईल, 
(एक) ज्या उमेदवारांचे बय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा जास्त नसेल : 
परंतु, मागासवगीय उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च बयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम असेल; 


(दोन) ज्यांनी परावैद्यक तंत्रज्ञान (हृदयचिकित्सा) ही पदवी अथवा विज्ञान शाखेतील परावैद्यक तंत्रज्ञान (हृदयचिकित्सा) ही 
पदवी धारण केली असेल ; किंबा 


ज्यांनी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंबा जीवशास्त्र या विषयांसह विज्ञान शाखेतील पदवी ; आणि हृदयचिकित्सा या 
विषयातील पदविका किंवा प्रमाणपत्र धारण केले असेल: 


परंतु, शासनमान्य रुग्णालयांमध्ये इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफी (ईसीजी) तंत्रज्ञ, या पदावरील किमान एक वर्ष कालावधीचा अनुभव 
धारण करणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


४. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांबर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी ब मराठी 
भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंबा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक राहील. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतची प्रमाणपत्रे सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ ब पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार 


नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ ३१ 


५. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, संगणक संचलन 
प्रमाणपत्र परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला महाराष्ट्र शासनाच्या 
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र विहित मुदतीत धारण करणे आवश्यक राहील. सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ ब पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


६. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र) नियम,२००५ 
मधील तरतुदीनुसार ब त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांनुसार, नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील, अन्यथा सदर व्यक्‍ती नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


७. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही ठिकाणी बदलीस पात्र असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने, 


सौरभ विजय, 
शासनाचे सचिव. 


RR महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th December 2020 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 


No. SEPRANI-0714/C.R.159/VAISEVA 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating the recruitment to the post of Electrocardiography(ECG) Technician, 
Group-C (Technical) in the Directorate of Medical Education and Research under the Medical 
Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra, namely:- 


1. These rules may be called the Electrocardiography (ECG) Technician, Group-C (Technical) 
in the Directorate of Medical Education and Research (Recruitment) Rules, 2020. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,- 


(a) “Certificate" means a certificate in Paramedical Technology (course of minimum one 
year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification declared 
by the Government to be equivalent thereto; 


(b) “Degree” means a degree of a statutory university or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto; 


(७) "Diploma" means a diploma in Paramedical Technology (course of minimum one 
year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification declared 
by the Government to be equivalent thereto; 


(d) "Directorate" means the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra; 


(e) "Government" means the Government of Maharashtra. 


3. Appointment to the post of Electrocardiography(ECG) Technician in the Directorate 
shall be made by nomination from amongst the persons, who,- 


(i) are not less than nineteen years of age and not more than thirty eight years of age : 


Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of candidates 
belonging to Backward Class ; 


(ii) possess a degree of Bachelor of Paramedical Technology in Cardiology or Bachelor of 
Science in Paramedical Technology in Cardiology; or 


possess a degree of Bachelor of Science with Physics, and Chemistry or Biology; anda 
diploma or certificate in Cardiology: 


Provided that, the preference shall be given to candidates having minimum one year 
experience as Electrocardiography (ECG) Technician in Government recognised hospitals. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ ३३ 


4. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi Languages according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations. The person shall 
not be eligible for annual increment and for the promotion, until he passes those examinations 
and submit those said certificates. 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall possess a Certificate in 
Computer Operation, as prescribed by the Directorate of Information Technology, Government of 
Maharashtra from time to time, within stipulated time period unless he has already passed or 
has been exempted from passing such examination. The person shall not be eligible for annual 
increment and for the promotion, until he passes the said examination and submit the said 
certificate. 


6. A person appointed to the post, shall submit a Declaration of Small Family at the time 
of his appointment, as per the provision of the Maharashtra Civil Service (Declaration of small 
family) Rules, 2005 and directives thereof issued by the Government from time to time, otherwise 
the candidate is liable to be disqualified for the appointment. 


7. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be liable to be transferred 
anywhere in the State of Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SAURABH VIJAY, 
Secretary to Government. 


भाग चार-अ--१२८---५ 


र्ड महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


वैद्यकीय शिक्षण व ओषधीद्रव्ये विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 
अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 


क्रमांक सेप्रनि. ०७१४/प्र.क्र.१५९/१४/वैसेवा-४.---भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून आणि या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व नियम, आदेश वा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकोय शिक्षण ब औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण आणि 
संशोधन संचालनालयांतर्गत इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफी (ईईजी) तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) या पदावरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी 
याद्वारे पुढील नियम करीत आहेत :-- 


१. या नियमांना वैद्यकीय शिक्षण ब संशोधन संचालनालयांतर्गत इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफो (ईईजी) तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) (सेवाप्रवेश) 
नियम, २०२० असे म्हणावे. 


२. या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर ,-- 


(क) “ “प्रमाणपत्र, * याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेले परावैद्यक तंत्रज्ञानातील प्रमाणपत्र (किमान १ वर्ष 
अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(ख) “'पदवी”' याचा अर्थ सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य 
कोणतीही अर्हता ; 


(ग) *““"पदविका?' याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेली परावैद्यक तंत्रज्ञानातील पदविका (किमान १ वर्ष 
अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(a) “'संचालनालय?* याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकोय 
शिक्षण ब संशोधन संचालनालय असा आहे ; 


(च) “शासन? याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 


३. संचालनालयातील इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफौ (ईईजी) तंत्रज्ञ, या पदावरील नियुक्ती खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे करता 





येईल, 
(एक) ज्या उमेदवारांचे बय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा जास्त नसेल : 
परंतु, मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम असेल ; 


(दोन) ज्यांनी परावैद्यक तंत्रज्ञान (मज्जातंतुशास्त्र) ही पदवी अथवा विज्ञान शाखेतील परावैद्यक तंत्रज्ञान (मज्जातंतुशास्त्र) ही 
पदवी धारण केली असेल ; किंबा 


ज्यांनी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंबा जीवशास्त्र या विषयांसह विज्ञान शाखेतील पदवी ; आणि इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफी 
(ईईजी) किंबा मज्जातंतुशास्त्र या विषयातील पदविका किंवा प्रमाणपत्र धारण केले असेल : 


परंतु, शासनमान्य रुग्णालयांमध्ये इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफी (ईईजी) तंत्रज्ञ या पदावरील किमान एक वर्ष कालावधीचा अनुभव 
धारण करणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


४. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांबर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी ब मराठी 
भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंबा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक राहील. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतची प्रमाणपत्रे सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ ब पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार 


नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ ३५ 


५. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, संगणक संचलन 
प्रमाणपत्र परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला महाराष्ट्र शासनाच्या 
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र विहित मुदतीत धारण करणे आवश्यक राहील. सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ ब पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


६. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र) नियम, २००५ 
मधील तरतुदीनुसार ब त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांनुसार, नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील, अन्यथा सदर व्यक्‍ती नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


७. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही ठिकाणी बदलीस पात्र असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोरभ विजय, 
शासनाचे सचिव. 


भाग चार-अ--१२८---५अ 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th December 2020 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 

No. SEPRANI-0714/C.R. 159/VAISEVA 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating the recruitment to the post of §Electroencephalography (EEG) 


Technician , Group-C (Technical) in the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra, namely:- 


1. These rules may be called the Electroencephalography (EEG) Technician, Group- C 
(Technical) in the Directorate of Medical Education and Research (Recruitment) Rules, 2020. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,- 


(a) “Certificate" means a certificate in Paramedical Technology (course of minimum 
one year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto; 


(b) “Degree” means a degree of a statutory university or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto; 


(७) "Diploma" means a diploma in Paramedical Technology (course of minimum one 
year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification declared 
by the Government to be equivalent thereto; 


(d) "Directorate" means the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra; 


(e) "Government" means the Government of Maharashtra. 


3. Appointment to the post of Electroencephalography (EEG) Technician, in the 
Directorate shall be made by nomination from amongst the persons, who,— 


(i) are not less than nineteen years of age and not more than thirty eight years of age : 


Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of candidates 
belonging to Backward Class ; 


(ii) possess a degree of Bachelor of Paramedical Technology in Neurology, or Bachelor 
of Science in Paramedical Technology in Neurology ; or 


possess a degree of Bachelor of Science with Physics, and Chemistry or Biology; anda 
diploma or certificate in Electroencephalography (EEG) or Neurology : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पौष ९, शके १९४२ ३७ 


Provided that, the preference shall be given to candidates having minimum one year 
experience as Electroencephalography (EEG) Technician, in Government recognised 
hospitals. 


4. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi Languages according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations. The person shall 
not be eligible for annual increment and for the promotion, until he passes those examinations 


and submit those said certificates. 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall possess a Certificate in 
Computer Operation, as prescribed by the Directorate of Information Technology, Government of 
Maharashtra from time to time, within stipulated time period unless he has already passed or 
has been exempted from passing such examination. The person shall not be eligible for annual 
increment and for the promotion, until he passes the said examination and submit the said 
certificate. 


6. A person appointed to the post, shall submit a Declaration of Small Family at the time 
of his appointment, as per the provision of the Maharashtra Civil Service (Declaration of small 
family) Rules, 2005 and directives thereof issued by the Government from time to time, otherwise 
the candidate is liable to be disqualified for the appointment. 


7. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be liable to be transferred 
anywhere in the State of Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SAURABH VIJAY, 
Secretary to Government. 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


वैद्यकीय शिक्षण व ओषधीद्रव्ये विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 
अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 


क्रमांक सेप्रनि-०७१४/प्र.क्र.१५९/१४/वैसेवा४.---भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा बापर करून आणि या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व नियम, आदेश वबा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण आणि 
संशोधन संचालनालयांतर्गत ऑप्टोमेट्राय तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) या पदावरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी याद्वारे पुढील नियम करीत 
आहेत :-- 


१.या नियमांना वैद्यकीय शिक्षण ब संशोधन ऑप्टोमेट्राय तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) (सेवाप्रवेश) नियम, २०२० असे म्हणावे. 
२. या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर,- 


(क) ““प्रमाणपत्र' ' याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेले परावैद्यक तंत्रज्ञानातील प्रमाणपत्र (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(ख) “'पदवी”' याचा अर्थ सांविधिक विद्यापिठाची पदवी किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य 
कोणतीही अर्हता ; 


(ग) “'“"पदविका? याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेली परावैद्यक 
तंत्रज्ञानातील पदविका (किमान ९ वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने 
त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(a) “'संचालनालय”* याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकोय 
शिक्षण ब संशोधन संचालनालय असा आहे ; 


(च) ““शासन?”" याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 

३. संचालनालयातील ऑप्टोमेट्राय तंत्रज्ञ, या पदावरील नियुक्‍ती खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे करता येईल,- 
(एक) ज्या उमेदवारांचे बय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा जास्त नसेल : 
परंतु, मागासवगीय उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम असेल; 


(दोन) ज्यांनी परावैद्यक तंत्रज्ञान (ऑप्टोमेट्राय) ही पदबी अथवा विज्ञान शाखेतील परावैद्यक तंत्रज्ञान (ऑप्टोमेट्राय) ही पदवी 
धारण केली असेल ; किंवा 


ज्यांनी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंबा जीवशास्त्र या विषयांसह विज्ञान शाखेतील पदबी ; आणि siete 
या विषयातील पदविका किंबा प्रमाणपत्र धारण केले असेल : 


परंतु, शासनमान्य रुग्णालयांमध्ये ऑप्टोमेट्राय तंत्रज्ञ, या पदावरील किमान एक वर्ष कालावधीचा अनुभव धारण करणाऱ्या 
उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


४. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी ब मराठी भाषा 
परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंबा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक राहील. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतची प्रमाणपत्रे सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ ब पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार 


नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ २९ 


५. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, संगणक संचलन 
प्रमाणपत्र परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला महाराष्ट्र शासनाच्या 
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र विहित मुदतीत धारण करणे आवश्यक राहील. सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत ती वार्षिक वेतनवाढ ब पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


६. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र) नियम,२००५ 
मधील तरतुदीनुसार ब त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांनुसार, नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील, अन्यथा सदर व्यक्‍ती नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


७. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही ठिकाणी बदलीस पात्र असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोरभ विजय, 
शासनाचे सचिव. 


vo महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th December 2020 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 

No. SEPRANI-0714/C.R.159/VAISEVA 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating the recruitment to the post of | Optometry Technician, Group-C 


(Technical) in the Directorate of Medical Education and Research under the Medical Education 
and Drugs Department of the Government of Maharashtra, namely :— 


1. These rules may be called the Optometry Technician, Group- C (Technical) in the 
Directorate of Medical Education and Research (Recruitment) Rules, 2020. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,- 


(a) “Certificate" means a certificate in Paramedical Technology (course of minimum 
one year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto; 


(b) “Degree” means a degree of a statutory university or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto; 


(७) "Diploma" means a diploma in Paramedical Technology (course of minimum one 
year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification declared 
by the Government to be equivalent thereto; 


(d) "Directorate" means the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra; 


(e) "Government" means the Government of Maharashtra. 


3. Appointment to the post of Optometry Technician in the Directorate shall be made by 


nomination from amongst the persons, who,- 
(i) are not less than nineteen years of age and not more than thirty eight years of age : 


Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of candidates 
belonging to Backward Class ; 


(ii) possess a degree of Bachelor of Paramedical Technology in Optometry or Bachelor 
of Science in Paramedical Technology in Optometry ; 


or 


possess a degree of Bachelor of Science with Physics, and Chemistry or Biology; anda 
diploma or certificate in Optometry : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ wR 


Provided that, the preference shall be given to candidates having minimum one year 
experience as Optometry Technician in Government recognised hospitals. 


4. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi Languages according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations. The person shall 
not be eligible for annual increment and for the promotion, until he passes those examinations 
and submit those said certificates. 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall possess a Certificate in 
Computer Operation, as prescribed by the Directorate of Information Technology, Government of 
Maharashtra from time to time, within stipulated time period unless he has already passed or 
has been exempted from passing such examination. The person shall not be eligible for annual 
increment and for the promotion, until he passes the said examination and submit the said 
certificate. 


6. A person appointed to the post, shall submit a Declaration of Small Family at the time 
of his appointment, as per the provision of the Maharashtra Civil Service (Declaration of small 
family) Rules, 2005 and directives thereof issued by the Government from time to time, otherwise 
the candidate is liable to be disqualified for the appointment. 


7. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be liable to be transferred 
anywhere in the State of Maharashtra 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SAURABH VIJAY, 
Secretary to Government. 


भाग चार-अ--१२८---६ 


BR महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


वैद्यकीय शिक्षण व ओषधीद्रव्ये विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 
अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 


क्रमांक सेप्रनि-०७१४/प्र.क्र.१५९/१४/वैसेवा४.---भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून आणि या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व नियम, आदेश वा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकोय शिक्षण ब औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण आणि 
संशोधन संचालनालयांतर्गत द्रवनिवेशन तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) या पदाबरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी याद्वारे पुढील नियम करीत 
आहेत :--- 

१. या नियमांना वैद्यकोय शिक्षण ब संशोधन संचालनालयांतर्ग द्रवनिवेशन तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) (सेवाप्रवेश) नियम, २०२० असे 
म्हणावे. 


२. या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर,- 


(क) *“'“प्रमाणपत्र'* याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंवा मंडळाने प्रदान केलेले परावैद्यक तंत्रज्ञानातील प्रमाणपत्र (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंवा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(ख) “'पदवी”' याचा अर्थ सांविधिक विद्यापिठाची पदवी किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य 
कोणतीही अर्हता ; 


(ग) “पदविका” याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेली परावैद्यक तंत्रज्ञानातील पदविका (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(a) “'संचालनालय?* याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकोय 
शिक्षण ब संशोधन संचालनालय असा आहे ; 


(च) “शासन? याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 





३. संचालनालयातील द्रवनिवेशन तंत्रज्ञ, या पदावरील नियुक्‍ती खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे करता येईल, 
(एक) ज्या उमेदवारांचे बय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा जास्त नसेल : 
परंतु, मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम असेल ; 


(दोन) ज्यांनी परावैद्यक तंत्रज्ञान (द्रवनिवेशन) ही पदवी अथवा विज्ञान शाखेतील पराकैद्यक तंत्रज्ञान (द्रवनिवेशन) ही पदवी 
धारण केली असेल ; किंवा 


ज्यांनी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंबा जीवशास्त्र या विषयांसह विज्ञान शाखेतील पदवी ; आणि द्रवनिवेशन या 
विषयातील पदविका किंवा प्रमाणपत्र धारण केले असेल : 


परंतु , शासनमान्य रुग्णालयांमध्ये द्रवनिवेशन तंत्रज्ञ या पदाबरील किमान एक वर्ष कालावधीचा अनुभव धारण करणाऱ्या 
उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


४. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी ब मराठी 
भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक राहील. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतची प्रमाणपत्रे सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ ब पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार 


नाही. 


५. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, संगणक संचलन 
प्रमाणपत्र परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला महाराष्ट्र शासनाच्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पौष ९, शके १९४२ ¥3 
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र विहित मुदतीत धारण करणे आवश्यक राहील. सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत ती वार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


६. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र) नियम,२००५ 


मधील तरतुदीनुसार ब त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांनुसार, नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील, अन्यथा सदर व्यक्‍ती नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


७. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही ठिकाणी बदलीस पात्र असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सौरभ विजय, 
शासनाचे सचिव. 


भाग चार-अ--१२८---६अ 


CS महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th December 2020 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 

No. SEPRANI-0714/C.R.159/VAISEVA 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating the recruitment to the post of Perfusionist , Group-C (Technical) in the 


Directorate of Medical Education and Research under the Medical Education and Drugs 
Department of the Government of Maharashtra, namely :— 


1. These rules may be called the Perfusionist , Group-C (Technical) in the Directorate of 
Medical Education and Research (Recruitment) Rules, 2020. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,— 


(a) “Certificate” means a certificate in Paramedical Technology (course of minimum 
one year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto ; 


(b) “Degree” means a degree of a Statutory University or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto ; 


(७) "Diploma" means a diploma in Paramedical Technology (course of minimum one 
year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification declared 
by the Government to be equivalent thereto ; 


(d) "Directorate" means the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra; 


(e) "Government" means the Government of Maharashtra ; 


3. Appointment to the post of Perfusionist , in the Directorate shall be made by nomination 
from amongst the persons, who,- 


(i) are not less than nineteen years of age and not more than thirty eight years of age : 


Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of candidates 
belonging to Backward Class ; 


(ii) possess a degree of Bachelor of Paramedical Technology in Perfusion, or Bachelor 
of Science in Paramedical Technology in Perfusion ; 


or 


possess a degree of Bachelor of Science with Physics and Chemistry or Biology; anda 
diploma or certificate in Perfusion : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ wu 


Provided that, the preference shall be given to candidates having minimum one year 


experience as Perfusionist in Government recognised hospitals. 


4. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi Languages according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations. The person shall 
not be eligible for annual increment and for the promotion, until he passes those examinations 
and submit those said certificates. 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall possess a Certificate in 
Computer Operation, as prescribed by the Directorate of Information Technology, Government of 
Maharashtra from time to time, within stipulated time period unless he has already passed or 
has been exempted from passing such examination. The person shall not be eligible for annual 
increment and for the promotion, until he passes the said examination and submit the said 
certificate. 


6. A person appointed to the post, shall submit a Declaration of Small Family at the time 
of his appointment, as per the provision of the Maharashtra Civil Service (Declaration of small 
family) Rules, 2005 and directives thereof issued by the Government from time to time, otherwise 
the candidate is liable to be disqualified for the appointment. 


7. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be liable to be transferred 
anywhere in the State of Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SAURABH VIJAY, 
Secretary to Government. 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


वैद्यकीय शिक्षण व ओषधीद्रव्ये विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 
अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 


क्रमांक सेप्रनि-०७१४/प्र.क्र.१५९/१४/वैसेवा-४.---भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा बापर करून आणि या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व नियम, आदेश वबा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकोय शिक्षण ब ओषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण आणि 
संशोधन संचालनालयांतर्गत पटलेप तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) या पदाबरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी याद्वारे पुढील नियम करीत 
आहेत :--- 

१. या नियमांना वैद्यकीय शिक्षण ब संशोधन संचालनालयांतर्ग पटलेप तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) (सेवाप्रवेश) नियम, २०२० असे 
म्हणावे. 


२. या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर ,-- 


(क) “ “प्रमाणपत्र, * याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेले परावैद्यक तंत्रज्ञानातील प्रमाणपत्र (किमान १ वर्ष 
अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(ख) “'पदवी”' याचा अर्थ सांविधिक विद्यापिठाची पदवी किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य 
कोणतीही अर्हता ; 


(ग) *““"पदविका?' याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेली परावैद्यक तंत्रज्ञानातील पदविका (किमान १ वर्ष 
अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(घ)? “संचालनालय” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकोय 
शिक्षण ब संशोधन संचालनालय असा आहे ; 


(च) “शासन?” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 





३. संचालनालयातील पटलेप तंत्रज्ञ, या पदाबरील नियुक्‍ती खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे करता येईल, 
(एक) ज्या उमेदवारांचे बय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा जास्त नसेल : 
परंतु, मागासवगीय उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च बयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम असेल; 
(दोन) ज्यांनी परावैद्यक तंत्रज्ञान (पटलेप) ही पदवी अथवा विज्ञान शाखेतील परावैद्यक तंत्रज्ञान (पटलेप) ही पदवी धारण केली 
असेल ; किंबा 
ज्यांनी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंबा जीवशास्त्र या विषयांसह विज्ञान शाखेतील पदवी ; आणि पटलेप किंबा 


अस्थिव्यंगोपचार या विषयातील पदविका किंबा प्रमाणपत्र धारण केले असेलः 


परंतु, शासनमान्य रुग्णालयांमध्ये पटलेप तंत्रज्ञ या पदावरील किमान एक वर्ष कालावधीचा अनुभव धारण करणाऱ्या 
उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


४. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी ब मराठी 
भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक राहील. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतची प्रमाणपत्रे सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ ब पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार 


नाही. 


५. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, संगणक संचलन 
प्रमाणपत्र परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला महाराष्ट्र शासनाच्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ डफ 
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र विहित मुदतीत धारण करणे आवश्यक राहील. सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत ती वार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


६. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र) नियम,२००५ 


मधील तरतुदीनुसार ब त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांनुसार, नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील, अन्यथा सदर व्यक्‍ती नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


७. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही ठिकाणी बदलीस पात्र असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सौरभ विजय, 
शासनाचे सचिव. 


WC महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th December 2020 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 

No. SEPRANI-0714/C.R.159/VAISEVA 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating the recruitment to the post of Plaster Technician, Group-C (Technical) 


in the Directorate of Medical Education and Research under the Medical Education and Drugs 
Department of the Government of Maharashtra, namely :— 


1. These rules may be called the Plaster Technician, Group- C (Technical) in the Directorate 
of Medical Education and Research (Recruitment) Rules, 2020. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,— 


(a) “Certificate” means a certificate in Paramedical Technology (course of minimum 
one year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto ; 


(b) “Degree” means a degree of a statutory university or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto ; 


(c) “Diploma” means a diploma in Paramedical Technology (course of minimum one 
year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification declared 
by the Government to be equivalent thereto ; 


(d) “Directorate” means the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra ; 


(e) “Government” means the Government of Maharashtra. 


3. Appointment to the post of Plaster Technician, in the Directorate shall be made by 


nomination from amongst the persons, who,- 
(i) are not less than nineteen years of age and not more than thirty eight years of age : 


Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of candidates 
belonging to Backward Class ; 


(ii) possess a degree of Bachelor of Paramedical Technology in Plaster Technology, or 
Bachelor of Science in Paramedical Technology in Plaster Technology ; or 


possess a degree of Bachelor of Science with Physics, and Chemistry or Biology ; anda 
diploma or certificate in Plaster Technology or Orthopaedics : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ ड९ 


Provided that, the preference shall be given to candidates having minimum one year 
experience as Plaster Technician or Orthopaedic Technician in Government recognised 
hospitals. 


4. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi Languages according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations. The person shall 
not be eligible for annual increment and for the promotion, until he passes those examinations 
and submit those said certificates. 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall possess a Certificate in 
Computer Operation, as prescribed by the Directorate of Information Technology, Government of 
Maharashtra from time to time, within stipulated time period unless he has already passed or 
has been exempted from passing such examination. The person shall not be eligible for annual 
increment and for the promotion, until he passes the said examination and submit the said 
certificate. 


6. A person appointed to the post, shall submit a Declaration of Small Family at the time 
of his appointment, as per the provision of the Maharashtra Civil Service (Declaration of small 
family) Rules, 2005 and directives thereof issued by the Government from time to time, otherwise 
the candidate is liable to be disqualified for the appointment. 


7. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be liable to be transferred 
anywhere in the State of Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SAURABH VIJAY, 
Secretary to Government. 


भाग चार-अ--१२८---७ 


Go महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


वैद्यकीय शिक्षण व ओषधीद्रव्ये विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 
अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 


क्रमांक सेप्रनि-०७१४/प्र.क्र.१५९/१४/वैसेवा-४.---भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून आणि या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व नियम, आदेश वा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण आणि 
संशोधन संचालनालयांतर्गत किरणोपचार तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) या पदाबरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी याद्वारे पुढील नियम 
करीत आहेत :-- 


१, या नियमांना वैद्यकीय शिक्षण ब संशोधन संचालनालयांतर्गत किरणोपचार तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) (सेवाप्रवेश) नियम, २०२० 
असे म्हणावे. 


२. या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर ,-- 


(क) *“'“प्रमाणपत्र'* याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंवा मंडळाने प्रदान केलेले परावैद्यक तंत्रज्ञानातील प्रमाणपत्र (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंवा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(ख) “'पदवी”' याचा अर्थ सांविधिक विद्यापिठाची पदवी किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य 
कोणतीही अर्हता ; 


(ग) “पदविका” याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेली परावैद्यक तंत्रज्ञानातील पदविका (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(घ)? “संचालनालय” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकोय 
शिक्षण ब संशोधन संचालनालय असा आहे ; 


(च) “शासन?” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 

३. संचालनालयातील किरणोपचार तंत्रज्ञ, या पदावरील नियुक्‍ती खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे करता येईल,- 
(एक) ज्या उमेदवारांचे बय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा जास्त नसेल : 
परंतु, मागासवगीय उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च बयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम असेल; 


(दोन) ज्यांनी परावैद्यक तंत्रज्ञान (किरणोपचार) ही पदबी अथवा विज्ञान शाखेतील परावैद्यक तंत्रज्ञान (किरणोपचार) ही पदवी 
धारण केली असेल ; किंवा 


ज्यांनी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंबा जीवशास्त्र या विषयांसह विज्ञान शाखेतील पदवी ; आणि किरणोपचार या 
विषयातील पदविका किंबा प्रमाणपत्र धारण केले असेलः 


परंतु, शासनमान्य रुग्णालयांमध्ये किरणोपचार तंत्रज्ञ या पदावरील किमान एक वर्ष कालावधीचा अनुभब धारण करणाऱ्या 
उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


४. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी ब मराठी 
भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक राहील. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतची प्रमाणपत्रे सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ ब पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार 


नाही. 


५. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, संगणक संचलन 
प्रमाणपत्र परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला महाराष्ट्र शासनाच्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पौष ९, शके १९४२ पर 
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र विहित मुदतीत धारण करणे आवश्यक राहील. सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत ती वार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


६. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र) नियम,२००५ 
मधील तरतुदीनुसार ब त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांनुसार, नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील, अन्यथा सदर व्यक्‍ती नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


७. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही ठिकाणी बदलीस पात्र असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सौरभ विजय, 
शासनाचे सचिव. 


भाग चार-अ--१२८---७अ 


GR महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th December 2020 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 

No. SEPRANI-0714/C.R.159/VAISEVA-4.—In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating the recruitment to the post of Radiotherapy Technician , Group-C 


(Technical) in the Directorate of Medical Education and Research under the Medical Education 
and Drugs Department of the Government of Maharashtra, namely :— 


1. These rules may be called the Radiotherapy Technician, Group-C (Technical) in the 
Directorate of Medical Education and Research (Recruitment) Rules, 2020. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,— 


(a) “Certificate" means a certificate in Paramedical Technology (course of minimum 
one year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto ; 


(b) “Degree” means a degree of a statutory university or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto ; 


(c) “Diploma” means a diploma in Paramedical Technology (course of minimum one 
year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification declared 
by the Government to be equivalent thereto ; 


(d) “Directorate” means the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra ; 


(e) “Government” means the Government of Maharashtra. 


3. Appointment to the post of Radiotherapy Technician, in the Directorate shall be made 


by nomination from amongst the persons, who,— 
(i) are not less than nineteen years of age and not more than thirty eight years of age : 


Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of candidates 
belonging to Backward Class ; 


(ii) possess a degree of Bachelor of Paramedical Technology in Radiotherapy or 
Bachelor of Science in Paramedical Technology in Radiotherapy ; 


or 


possess a degree of Bachelor of Science with Physics, and Chemistry or Biology; anda 
diploma or certificate in Radiotherapy : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ &R 


Provided that, the preference shall be given to candidates having minimum one year 
experience as Radiotherapy Technician, in Government recognised hospitals. 


4. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi Languages according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations. The person shall 
not be eligible for annual increment and for the promotion, until he passes those examinations 
and submit those said certificates. 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall possess a Certificate in 
Computer Operation, as prescribed by the Directorate of Information Technology, Government of 
Maharashtra from time to time, within stipulated time period unless he has already passed or 
has been exempted from passing such examination. The person shall not be eligible for annual 
increment and for the promotion, until he passes the said examination and submit the said 
certificate. 


6. A person appointed to the post, shall submit a Declaration of Small Family at the time 
of his appointment, as per the provision of the Maharashtra Civil Service (Declaration of small 
family) Rules, 2005 and directives thereof issued by the Government from time to time, otherwise 
the candidate is liable to be disqualified for the appointment. 


7. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be liable to be transferred 
anywhere in the state of Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SAURABH VIJAY, 
Secretary to Government. 


ay महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पौष ९, शके १९४२ 


वैद्यकीय शिक्षण व ओषधीद्रव्ये विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 
अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 


क्रमांक सेप्रनि-०७१४/प्र.क्र.१५९/१४/वैसेवा४.---भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून आणि या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व नियम, आदेश वा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण आणि 
संशोधन संचालनालयांतर्गत प्रयोगशाळा सहायक, गट-क (तांत्रिक) या पदावरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी याद्वारे पुढील नियम 
करीत आहेत :-- 


१, या नियमांना वैद्यकीय शिक्षण ब संशोधन संचालनालयांतर्गत प्रयोगशाळा सहायक, गट-क (तांत्रिक) (सेवाप्रवेश) नियम, २०२० 
असे म्हणावे. 


२. या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर ,-- 


(क) “ “प्रमाणपत्र, * याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेले परावैद्यक तंत्रज्ञानातील प्रमाणपत्र (किमान १ वर्ष 
अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(ख) “पदवी” याचा अर्थ सांबिधिक विद्यापिठाची पदवी किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य 
कोणतीही अर्हता ; 


(ग) “पदविका” याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेली परावैद्यक तंत्रज्ञानातील पदविका (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(a) “'संचालनालय?* याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकोय 
शिक्षण ब संशोधन संचालनालय असा आहे ; 


(च) “शासन? याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 


(छ) “माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा” याचा अर्थ महाराष्ट्र माध्यमिक ब उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम, 
१९६५ (१९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४१) अन्वये गठीत केलेल्या विभागीय मंडळाकडून घेण्यात येणारी माध्यमिक शालांत 
प्रमाणपत्र परीक्षा असा आहे आणि त्यामध्ये शासनाने त्यास समतुल्य म्हणून घोषित केलेली इतर कोणतीही परीक्षा याचा समावेश होतो. 


३. संचालनालयातील प्रयोगशाळा सहायक, या पदाबरील नियुक्‍ती एकतर ,-- 





(क) खालील उमेदवारांमधून ज्येष्ठता अधीन पात्रता या निकषावर सुयोग्य व्यक्‍तीच्या पदोन्नतीने, 


(एक) गट-ड मधील पद धारण करणाऱ्या आणि संचालनालयातील प्रयोगशाळेत काम करण्याचा किमान तीन वर्षापेक्षा 
कमी नाही इतक्या कालावधीचा अनुभव धारण करणाऱ्या ; 


(दोन) माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा विज्ञान व इंग्रजी विषयांसह उत्तीर्ण असणाऱ्या : 


परंतु , गट-ड मधील पदावरील नियुक्तीच्या वेळी किंबा नियुक्‍तीनंतर तीन वर्षांच्या कालावधीत जे उमेदवार उपरोल्लेखित 
परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील अशा उमेदवारांच्या बाबतीत ते ज्या दिनांकास तीन वर्षांची सलग सेवा पूर्ण करतील तो दिनांक 
ज्येष्ठतेचा मानीब दिनांक असेल : 


परंतु, असे को, जे उमेदवार विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता तीन वर्षांच्या सेबा कालावधीनंतर धारण करतील अशा 
उमेदवारांच्या बाबतीत परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा दिनांक हा ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक असेल ; किंवा 


(ख) खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे 


(एक) ज्या उमेदवारांचे बय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा जास्त नसेल : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ स्य 


परंतु, मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम असेल ; 


(दोन) ज्यांनी परावैद्यक तंत्रज्ञान (प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान) ही पदबी अथवा विज्ञान शाखेतील परावैद्यक तंत्रज्ञान (प्रयोगशाळा 
तंत्रज्ञान) ही पदवी धारण केली असेल ; किंबा 


ज्यांनी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंबा जीवशास्त्र या विषयांसह विज्ञान शाखेतील पदबी ; आणि प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान या 
विषयातील पदविका किंबा प्रमाणपत्र धारण केले असेल: 


परंतु, शासनमान्य रुग्णालयांमध्ये प्रयोगशाळा सहायक या पदावरील किमान एक वर्ष कालावधीचा अनुभव धारण करणाऱ्या 
उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


४. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर पदोन्नती आणि नामनिर्देशनाने करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ५०:५० असे असेल. 


५. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी ब मराठी भाषा 
परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंबा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक राहील. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतची प्रमाणपत्रे सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ ब पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार 


नाही. 


६. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, संगणक संचलन 
प्रमाणपत्र परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला महाराष्ट्र शासनाच्या 
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र विहित मुदतीत धारण करणे आवश्यक राहील. सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत ती वार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


७. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र) नियम,२००५ 
मधील तरतुदीनुसार ब त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांनुसार, नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील, अन्यथा सदर व्यक्‍ती नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


८. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही ठिकाणी बदलीस पात्र असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोरभ विजय, 
शासनाचे सचिव. 


षद महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th December 2020 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 


No. SEPRANI-0714/C.R.159/VAISEVA 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating the recruitment to the post of Laboratory Assistant, Group-C 
(Technical) in the Directorate of Medical Education and Research under the Medical Education 
and Drugs Department of the Government of Maharashtra, namely :— 


1. These rules may be called the Laboratory Assistant, Group-C (Technical) in the 
Directorate of Medical Education and Research (Recruitment) Rules, 2020. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,— 


(a) “Certificate" means a certificate in Paramedical Technology (course of minimum 
one year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto ; 


(b) “Degree” means a degree of a statutory university or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto ; 


(७) "Diploma" means a diploma in Paramedical Technology (course of minimum one 
year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification declared 
by the Government to be equivalent thereto ; 


(d) "Directorate" means the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra ; 


(e) "Government" means the Government of Maharashtra ; 


() " Secondary School Certificate Examination" means the Secondary School 
Certificate Examination conducted by a Divisional Board constituted under the Maharashtra 
Secondary and Higher Secondary Education Board Act, 1965 (Mah. XLI of 1965) and 
includes any other examination declared by the Government to be equivalent thereto. 


3. Appointment to the post of Laboratory Assistant, in the Directorate shall be made 
either,— 


(a) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from 


amongst persons,— 


(i) holding the post in Group-D , having not less than three years of experience of 
working in the Laboratory in the Directorate ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ ug 


(ii) have passed the Secondary School Certificate Examination with Science and 
English : 


Provided that, in case of employees who have passed the aforesaid examination, at 
the time of joining the post in Group-D or within three years after joining the said post, 
the date on which they have completed three years of continue service shall be deemed 
to be the date of seniority : 


Provided further that, if employee acquired the prescribed educational qualification 
after completing three years of service, the passing date shall be deemed to be the date 
of seniority ; 


or 
(b) by nomination from amongst the persons, who,- 


(i) are not less than nineteen years of age and not more than thirty eight years of 
age: 


Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of 
candidates belonging to Backward Class ; 


(ii) possess a degree of Bachelor of Paramedical Technology in Laboratory or 
Bachelor of Science in Paramedical Technology in Laboratory; 


or 


possess a degree of Bachelor of Science with Physics, and Chemistry or Biology; 
and a diploma or certificate in Laboratory : 


Provided that, the preference shall be given to candidates having minimum one 
year experience as Laboratory Assistant in Government recognised hospitals. 


4. Appointment to the post mentioned in rule 3 shall be made by promotion and 
nomination in the ratio of 50:50 respectively. 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi Languages according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations. The person shall 
not be eligible for annual increment and for the promotion, until he passes those examinations 


and submit those said certificates. 


6. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall possess a Certificate in 
Computer Operation, as prescribed by the Directorate of Information Technology, Government of 
Maharashtra from time to time, within stipulated time period unless he has already passed or 
has been exempted from passing such examination. The person shall not be eligible for annual 
increment and for the promotion, until he passes the said examination and submit the said 
certificate. 


भाग चार-अ--१२८---८ 


Ge महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पौष ९, शके १९४२ 


7. A person appointed to the post, shall submit a Declaration of Small Family at the time 
of his appointment, as per the provision of the Maharashtra Civil Service (Declaration of small 
family) Rules, 2005 and directives thereof issued by the Government from time to time, otherwise 


the candidate is liable to be disqualified for the appointment. 


8. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be liable to be transferred 


anywhere in the state of Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SAURABH VIJAY, 
Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ &S 


वैद्यकीय शिक्षण व ओषधीद्रव्ये विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २९ डिसेंबर २०२०. 
अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 


क्रमांक सेप्रनि-०७१४/प्र.क्र. १५९/१४/वैसेवा४.---भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील परंतुकान्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून आणि या संदर्भात सध्या अस्तित्वात असलेले सर्व नियम, आदेश वा अनुदेश यांचे अधिक्रमण करून, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे, महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकोय शिक्षण ब औषधी द्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकीय शिक्षण आणि 
संशोधन संचालनालयांतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) या पदाबरील सेवाप्रवेशाचे विनियमन करण्यासाठी याद्वारे पुढील नियम करीत 
आहेत :-- 


१, या नियमांना वैद्यकीय शिक्षण ब संशोधन संचालनालयांतर्गत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट-क (तांत्रिक) (सेवाप्रवेश) नियम, २०२० असे 
म्हणावे. 


२. या नियमात संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर ,-- 


(क) “'“प्रमाणपत्र'* याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेले परावैद्यक तंत्रज्ञानातील प्रमाणपत्र (किमान १ 
वर्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंवा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(ख) “'पदवी”' याचा अर्थ सांविधिक विद्यापिठाची पदवी किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य 
कोणतीही अर्हता ; 


(ग) *““"पदविका?' याचा अर्थ सांविधिक परिषद किंबा मंडळाने प्रदान केलेली परावैद्यक तंत्रज्ञानातील पदविका (किमान १ वर्ष 
अभ्यासक्रमाचा कालावधी) किंबा शासनाने त्याच्याशी समतुल्य म्हणून घोषित केलेली अन्य कोणतीही अर्हता ; 


(a) “'संचालनालय?* याचा अर्थ महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण ब औषधीद्रव्ये विभागाच्या नियंत्रणाखालील वैद्यकोय 
शिक्षण ब संशोधन संचालनालय असा आहे ; 


(च) “शासन? याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे ; 


(छ) “'उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ' याचा अर्थ महाराष्ट्र माध्यमिक ब उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम १९६५ 
(१९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ४१) अन्वये गठीत केलेल्या विभागीय मंडळाकडून घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र 
परीक्षा असा आहे आणि त्यामध्ये शासनाने त्यास समतुल्य म्हणून घोषित केलेली इतर कोणतीही परीक्षा याचा समावेश होतो. 


३. संचालनालयातील प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, या पदावरील नियुक्‍ती एकतर,- 





(क) खालील उमेदवारांमधून ज्येष्ठता अधिन पात्रता या निकषावर सुयोग्य व्यक्‍तीच्या पदोन्नतीने, 


(एक) संचालनालयातील प्रयोगशाळा सहायक हे पद किमान ५ वर्षापेक्षा कमी नाही इतक्या कालावधीकरिता 
नियमितपणे धारण करणाऱ्या ; 


(दोन) उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र ब इंग्रजी विषयांसह उत्तीर्ण असणाऱ्या : 


परंतु, प्रयोगशाळा सहायक या पदावरील नियुक्तीच्या वेळी किंवा नियुक्‍तीनंतर तीन वर्षांच्या कालावधीत जे उमेदवार 
उपरोल्लेखित परीक्षा उत्तीर्ण झाले असतील अशा उमेदवारांच्या बाबतीत ते ज्या दिनांकास तीन वर्षांची सलग सेवा पूर्ण करतील 
तो दिनांक ज्येष्ठतेचा मानीब दिनांक असेल : 


परंतु, असे को, जे उमेदवार विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता तीन वर्षांच्या सेबा कालावधीनंतर धारण करतील अशा 
उमेदवारांच्या बाबतीत परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा दिनांक हा ज्येष्ठतेचा मानीब दिनांक असेल ; किंवा 


(ख) खालील उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाद्वारे -- 


भाग चार-अ--१२८---८अ 


Go महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


(एक) ज्या उमेदवारांचे बय एकोणीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल आणि अडतीस वर्षांपेक्षा जास्त नसेल : 
परंतु, मागासवगीय उमेदवारांच्या बाबतीत उच्च बयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम असेल; 


(दोन) ज्यांनी परावैद्यक तंत्रज्ञान (प्रयोगशाळा तंत्रज्ञान) ही पदबी अथवा विज्ञान शाखेतील परावैद्यक तंत्रज्ञान (प्रयोगशाळा 
तंत्रज्ञान) ही पदवी धारण केली असेल ; किंबा 


ज्यांनी भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र किंबा जीवशास्त्र या विषयांसह विज्ञान शाखेतील पदवी ; आणि प्रयोगशाळा 
तंत्रज्ञान या विषयातील पदविका किंवा प्रमाणपत्र धारण केले असेल: 


परंतु , शासनमान्य रुग्णालयांमध्ये प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदावरील किमान एक वर्ष कालावधीचा अनुभव धारण करणाऱ्या 
उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल. 


४. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर पदोन्नती आणि नामनिर्देशनाने करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ५०:५० असे असेल. 


५. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, हिंदी ब मराठी 
भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केलेल्या नसतील किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला सदर परीक्षा उत्तीर्ण 
करणे आवश्यक राहील. सदर परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतची प्रमाणपत्रे सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ ब पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार 


नाही. 


६. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, या बाबतीत करण्यात आलेल्या नियमानुसार, संगणक संचलन 
प्रमाणपत्र परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा ती परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून तिला सूट मिळाली नसेल, तर तिला महाराष्ट्र शासनाच्या 
माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक संचलन प्रमाणपत्र विहित मुदतीत धारण करणे आवश्यक राहील. सदर 
परीक्षा उत्तीर्ण होऊन त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करेपर्यंत ती बार्षिक वेतनवाढ व पदोन्नतीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


७. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तीने, महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र) नियम,२००५ 
मधील तरतुदीनुसार ब त्याबाबत शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांनुसार, नियुक्तीच्या वेळी लहान कुटुंबाचे प्रमाणपत्र सादर करणे 
आवश्यक राहील, अन्यथा सदर व्यक्‍ती नियुक्तीसाठी पात्र ठरणार नाही. 


८. नियम ३ मध्ये उल्लेखिलेल्या पदांवर नियुक्‍त झालेली व्यक्‍ती महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही ठिकाणी बदलीस पात्र असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोरभ विजय, 
शासनाचे सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ दश 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 29th December 2020 


NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 


No. SEPRANI-0714/C.R.159/VAISEVA 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso 
to article 309 of the Constitution of India and in supersession of all existing rules, orders or 
instruments made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the 
following rules regulating the recruitment to the post of Laboratory Technician, Group-C 
(Technical) in the Directorate of Medical Education and Research under the Medical Education 
and Drugs Department of the Government of Maharashtra, namely:- 


1. These rules may be called the Laboratory Technician, Group-C (Technical) in the 
Directorate of Medical Education and Research (Recruitment) Rules, 2020. 


2. In these rules, unless the context requires otherwise,— 


(a) “Certificate" means a certificate in Paramedical Technology (course of minimum 
one year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto ; 


(b) “Degree” means a degree of a statutory university or any other qualification 
declared by the Government to be equivalent thereto ; 


(७) "Diploma" means a diploma in Paramedical Technology (course of minimum one 
year duration) awarded by a Statutory Council or Board or any other qualification declared 
by the Government to be equivalent thereto ; 


(d) "Directorate" means the Directorate of Medical Education and Research under the 
Medical Education and Drugs Department of the Government of Maharashtra ; 


(e) "Government" means the Government of Maharashtra ; 


() "Higher Secondary Certificate Examination" means the Higher Secondary 
Certificate Examination conducted by a Divisional Board constituted under the Maharashtra 
Secondary and Higher Secondary Education Board Act, 1965 (Mah. XLI of 1965) and 
includes any other examination declared by the Government to be equivalent thereto. 


3. Appointment to the post of Laboratory Technician in the Directorate shall be made 
either,— 


(a) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from 


amongst persons,- 


(i) holding the post of Laboratory Assistant in the Directorate, having not less than 
five years of regular service on that post : 


aR महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ 


(ii) have passed the Higher Secondary Certificate Examination with Physics, 
Chemistry, Biology and English : 


Provided that, in case of employees who have passed the aforesaid examination, at 
the time of joining the post of Laboratory Assistant within three years after joining the 
said post, the date on which they have completed three years of continue service shall be 
deemed to be the date of seniority : 


Provided further that, if employee acquired the prescribed educational qualification 
after completing three years of service, the passing date shall be deemed to be the date 


of seniority; 
or 
(b) by nomination from amongst the persons, who,- 


(i) are not less than nineteen years of age and not more than thirty eight years of 
age: 


Provided that, the upper age limit shall be relaxed upto five years in case of 
candidates belonging to Backward Class ; 


(ii) possess a degree of Bachelor of Paramedical Technology in Laboratory or 
Bachelor of Science in Paramedical Technology in Laboratory ; 


or 


possess a degree of Bachelor of Science with Physics, and Chemistry or Biology; 
and a diploma or certificate in Laboratory : 


Provided that, the preference shall be given to candidates having minimum one 
year experience as Laboratory Technician in Government recognised hospitals. 


4. Appointment to the post mentioned in rule 3 shall be made by promotion and 
nomination in the ratio of 50:50 respectively. 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be required to pass 
examinations in Marathi and Hindi Languages according to the rules made in that behalf, unless 
he has already passed or has been exempted from passing those examinations. The person shall 
not be eligible for annual increment and for the promotion, until he passes those examinations 


and submit those said certificates. 


6. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall possess a Certificate in 
Computer Operation, as prescribed by the Directorate of Information Technology, Government of 
Maharashtra from time to time, within stipulated time period unless he has already passed or 
has been exempted from passing such examination. The person shall not be eligible for annual 
increment and for the promotion, until he passes the said examination and submit the said 
certificate. 


7. A person appointed to the post, shall submit a Declaration of Small Family at the time 
of his appointment, as per the provision of the Maharashtra Civil Service (Declaration of small 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, डिसेंबर ३०, २०२०/पोष ९, शके १९४२ &3 


family) Rules, 2005 and directives thereof issued by the Government from time to time, otherwise 
the candidate is liable to be disqualified for the appointment. 


8. A person appointed to the post mentioned in rule 3, shall be liable to be transferred 
anywhere in the state of Maharashtra. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SAURABH VIJAY, 
Secretary to Government. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


